राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना 
रास्तभाव दुकानांमार्फत स्वस्त दराने 
तूरडाळ विक्री करण्याच्या कार्यपध्दतीत 
रास्तभाव दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये 
वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०१७/प्र.क्र.१८५/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ मे, २०१८ 


वाचा :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय क्र. सपस-२०१७/प्र.क्र.१९८/२४-स, 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक क्र. अधापु-२०१६/प्र.क्र.१८५/ना.पु.२२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनामार्फत बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीची भरडाई 
केल्यानंतर तूरडाळीची विक्री राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानातून करण्याबाबतचा निर्णय संदर्भाधीन 
दि. २८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 


दि. ४ सप्टेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये रास्तभाव दुकानदारांना अन्नधान्य वितरणासाठी 
POS Machine द्वारे होणाऱ्या व्यवहारानुसार वितरीत होणाऱ्या तूरडाळीस ₹ १.५० प्रतिकिलो व POS 
Machine व्यतिरिक्त वाटप होणाऱ्या तूरडाळीस ₹ ०.७० प्रतिकिलो एवढे मार्जिन देण्यात आले होते. 
तथापि, सदर तूरडाळीचा विक्री दर ₹ ५५/- प्रतिकिलो एवढा असून त्याकरिता गुंतवणुकीचे प्रमाण 
अन्नधान्याच्या दरापेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात असूनदेखील तूरडाळीकरिता अन्नधान्याप्रमाणे ₹ १.५० 
अथवा ₹ ०.७० मार्जिन असल्याने तूरडाळीच्या विक्रीवर परिणाम झाल्याचे दिसून आळे आहे. सदर 
तूरडाळीची विक्री मोठ्या प्रमाणात व्हावी, या दृष्टीने तूरडाळीकरिता संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये 
निश्चित करण्यात आलेली सदर माजिन वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

१) प्रस्तावनेत नमूद केळेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, संदर्भाधीन दि. २८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये अधिकृत रास्तभाव दुकानदारांमार्फत वितरीत होणाऱ्या तूरडाळीकरिता रास्तभाव 
दुकानदारांच्या निश्चित केलेल्या माजिनमध्ये बदळ करण्यात येत असून या झासन निर्णयान्वये 
करावयाच्या तूरडाळीच्या विक्रीकरिता रास्तभाव दुकानदारास ₹ १.५० अथवा ₹ ०.७० एवढ्या मार्जिन 
ऐवजी ₹ ३/- प्रतिकिळो एवढी मार्जिन याद्वारे देण्यात येत आहे. 

२) wax निर्णय हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील. 

३) संदर्भाधीन दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन परिपत्रकातील इतर सर्व सूचना कायम राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अ' धापु-२०१७/प्र.क्र.१८५/ना.पु.२२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५०३१२५५४०३६०६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


*. Digitally signed by Satish Shridhar Supe 
Satis h DN: c=I ent Of 
Maha ivil Supplie: 
. And Ci ent, 
S h r | d h a [ postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f7773ccec10687b16ba0f2d3f7F 
9e6f87fe68f9b1b2cb5b73b75bab952ca0 
S Uu p e 621, cn=Satish Shridhar Supe 
Date: 2018.05.03 13:06:26 +05'30' 
(स. श्री. सुपे) 


उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 


मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 


७. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


१०, 
११. 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 


ae 


१७. 
१८, 
१९, 
२०. 


सर्व जिल्हाधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, मुंबई. 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

सर्व उपआयुक्त (पुरवठा) 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


.सर्व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, मुंबई. 
१६. 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जि. टी. 
हॉस्पीटल संकूल, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 
( 
( 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, मुंबई 


२१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०१७/प्र.क्र.१८५/ना.पु.२२ 


२२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२३.वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

२४.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

२५.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई 

२६.संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

२७.निवडनस्ती (कार्यासन ना.पु. २२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


